मौजे कोरेगांव, ता. कोरेगांव, जि. सातारा 
येथील उपकेंद्र मौजे शिरढोण, ता. कोरेगांव 
येथे स्थलांतरीत करण्यास मान्यता 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्थलांतर-२०१७/ प्र.क्र.१२८/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
तारीख: १९ सप्टेंबर,२०१८. 


वाचा 

१) शासन निर्णय, सा.आ.वि., क्रमांकः संकीर्ण-२०१२/ प्र.क्र.१४१/आरोग्य-३,दि.१७.०१.२०१३ 

२) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (प्राआकें/उपकेंद्र/दवाखाने),आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/कक्ष-७अ/टे-७/प्राआकेंद्र/लामकानी/मेहेरगांव/स्थलांतर/ 
/७०९८-७१०१/२०१७,दि.१२.०९.२०१७. 

३) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (प्राआकें/उपकेंद्र/दवाखाने),आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/कक्ष-७9अ/टे-७/उपकेंद्र/कोरेगाव/शिरढोण/स्थलांतर/सातारा 
/६९१-९४/२०१७,दि.१४.०२.२०१८. 


प्रस्तावना 
राज्यात आरोग्य संस्था स्थापनेच्या बृहत आराखड्यात संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन 
निर्णयान्वये मौजे कोरेगांव, ता. कोरेगांव, जि. सातारा येथे उपकेंद्र स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात 
आली असून सदर उपकेंद्र भाडयाच्या इमारतीत सुरु आहे. कोरेगांव हहर नगर पंचायत झाल्यामुळे 
सदर उपकेंद्र अन्य ठिकाणी स्थलांतरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय 
मौजे कोरेगांव, ता. कोरेगांव, जि. सातारा येथील उपकेंद्र, अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मंजुर 
पदांसह त्याच तालुक्‍यातील मौजे शिरढोण येथे स्थलांतरीत करण्यास पुढीळ अटींच्या अधीन राहून 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
१) स्थलांतरीत ठिकाणी उपकेंद्र कार्यान्वित होऊ शकेल अशी इमारतीची तात्पुरती व्यवस्था व 
कर्मचारी निवासाची व्यवस्था असणे आवश्‍यक राहील ज्यायोगे या जागेत बाह्य रूग्णसेवा, 
a रूग्ण तपासणीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था, प्रसुतीसाठी व्यवस्था, कर्मचारी बसण्याची 
व्यवस्था, रूग्णवाहिका असल्यास पाकींग असणे अनिवार्य राहील. 


शासन निर्णय HATH: स्थलांतर-२०१७/ प्र.क्र.१२८/ आरोग्य-४ 


२) अशा इमारतीमध्ये पाणी, विजेची व्यवस्था असावी. 

३) स्थलांतरीत ठिकाणी नव्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या मुख्य इमारत व निवासस्थानांच्या 
बांधकामाकरीता जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाने त्यांच्या जिल्हा योजनेतून तरतूद 
करणे आवश्यक राहील. 

x) मौजे शिरढोण, ता. कोरेगांव, जि. सातारा येथील उपकेंद्राकरीता मौजे शिरढोण येथील 
ग्रामपंचायत मालकीची मिळकत नं.१११८ व गट नं.८०३ मधील मोकळी जागा मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सातारा यांचे नांवे उपकेंद्राच्या बांधकामाकरीता 
उपलब्ध करून देणे आव्यक राहील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९१०१८४५३९१११७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra Shamraoji Kaurte 
DN: =G meni ‘ashtra, 


Rajendra : 


H |, ©: nm 
ou=Public Health Depart 


ar postalCode=400032, st=! arashtra, 
2.5.4.20=ed4c738df60ac2ac776b9e2481f77ad5 
S h a Mm [| a OJ | Oaba9dc28bb31a482e03c7ee7b6f64d8, 
serialNumber=7caa550613a8c4cb7c593368faa 
24e20d6f8985f5 101 18e6fclaf8b04a443ee8, 


Kaurte या का शी 
रा. शा. कौरते 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल १ / २, महाराष्ट्र ( लेखा व लेखापरिक्षा ) / Sel व अनुज्ञेयता, मुंबई/ 
नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
३. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (प्राआकें/उपकेंद्र/दवाखाने), आरोग्य सेवा संचालनालय, 
मुंबई. 
४. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 
६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर. 
७. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, कोल्हापूर. 
८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,कोल्हापूर. 
९. जिल्हा शल्य चिकित्सक, कोल्हापूर. 
१०.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, कोल्हापूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थलांतर-२०१७/ प्र.क्र.१२८/ आरोग्य-४ 


११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर. 

१२.ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१४.निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


